प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पदावर 
पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी ०९२३/प्र.क्र.३१९/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ सप्टेंबर, २०२४ 
वाचा :- 
) गृह विभाग शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १६ मार्च, २०२४. 


शासन निर्णय- 

उपर्निदिष्ट क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये गृह (परिवहन) विभागांतर्गत मोटार वाहन विभागातील उप 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांना प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-अ या पदावर 
सेवाज्येष्ठतेने तात्पुरती पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयात खालीलप्रमाणे अंशत: 
बदल करुन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-अ या पदावर पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव शासन निर्णय दि.१६ मार्च, २०२४ अन्वये | सुधारीत पदस्थापना 
देण्यात आलेली पदस्थापना 
१७ | श्री. संजीव भोर प्रा.प.का. छत्रपती संभाजीनगर प्रा.प.का. कोल्हापूर 


२. उपर्निदिष्ट क्र.१ येथील शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अटी व शर्ती या प्रकरणी लागू राहतील. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०३१३१८०४९९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SUNIL BABURAO 2:2 cr, 
APATE ट st 


:23D249DF45 1 DF3C8D235CDD7E9 
APA 


(सु. बा. आपटे) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. अपर मुख्य सचिव (परिवहन), मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. 
४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. श्री. संजीव भोर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत) 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर/कोल्हापूर 
८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर/कोल्हापूर 
१०. निवडनस्ती/परि-४ 


